RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक १०३ ( २) ] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर १८ , २०१६ / कार्तिक २७, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १५४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


~ 


मंत्रालय , २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
केंद्रीय मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ . 

क्रमांक एमव्हीआर.११४ / प्र. क्र . ४ / परि . - २.- मा . सर्वोच्च न्यायालयाने एसएलपी ( सिव्हील ) क्रमांक : २५२३७/२०१० मधील दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियम , १ ९८ ९ मधील नियम १०८ च्या पोट-नियम ( १) च्या परंतुकातील 
खंड (iii ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासन अधिसूचना क्रमांक - एमव्हीआर.११४ / 
प्र . क्र . ४ / परि .२, दिनांक ४ एप्रिल २०१४ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

१. परिच्छेद ( चार ) नंतर खालीलप्रमाणे नव्याने परिच्छेद ( चार - अ) समाविष्ट करण्यात येत आहे : 

“( चार - अ) राज्यातील खालील अटींची पूर्तता करणाऱ्या अभिमत विद्यापीठांचे आजीवन कुलपती यांना स्थिर अंबर दिवा 
अनुज्ञेय राहील . 

( १ ) अभिमत विद्यापीठास किमान २५ महाविद्यालये संलग्न असावीत . 

( २) अभिमत विद्यापीठ वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विधी, व्यवस्थापन , औषधनिर्माण , वास्तुविशारद, इ. विविध विद्याशाखांपैकी 
किमान ५ विद्याशाखांचेशिक्षण देणारे असावे. 

( ३ ) अभिमत विद्यापीठ किमान १५ वर्षे पूर्वी स्थापन झालेले असावे . 

( ४ ) अभिमत विद्यापीठामधून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या किमान १५ हजार ( बहिस्थ विद्यार्थी वगळून) एवढी 
असावी. 

( ५ ) महाराष्ट्र राज्याबरोबर किमान एका अन्य राज्यात अभिमत विद्यापीठामधील संलग्न महाविद्यालय असावे . 

( ६ ) वरील अनुक्रमांक ( १) ते ( ५ ) येथील अटींची पूर्तता होत असल्याचे उच्च शिक्षण संचालनालयाचे अथवा तंत्र शिक्षण 
संचालनालयाचे प्रमाणपत्र सादर केलेले असावे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


" 


प्रकाश साबळे , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - १५४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , नोव्हेंबर १८ , २०१६ / कार्तिक २७, शके १ ९ ३८ 


HOME DEPARTMENT 


Mantralaya , 2nd Floor, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 18th November 2016 . 


NOTIFICATION 


CENTRAL MOTOR VEHICLES RULES , 1989. 

No. MVR.114 /C.R . 4 / TRA .- 2. - In pursuance of the orders of the Hon ble Supreme Court in 
Special Leave Petition No. (C ) No. 25237/2010 dated 19th January 2015 and in exercise of the 
powers conferred by clause (iii ) of the proviso to sub - rule ( 1 ) of rule 108 of the Central Motor 
Vehicles Rules, 1989 , the Government ofMaharashtra hereby amends the Government Notification , 
Home Department Transport ), No. MVR . 114 /C.R.4 / TRA .- 2 , dated the 4th April 2014 , as specified 
below : 

1. After Paragraph (IV ), the following paragraph shall be added , namely : 

“ (IV -A ) Life time chancellor of the Deemed University in the state, fulfilling following 
conditions, shall be entitled for Amber light without flasher : 

( 1) Deemed University shall have not less than 25 affiliated colleges. 

( 2 ) Deemed University shall offer education in at least 5 streams from amongst 
the Medical, Engineering, Law , Management, Pharmacy , Architecture etc. 

( 3) Deemed University shall have been existence for at least 15 years. 

( 4 ) At least 15,000 students shall be enrolled for taking education (excluding 
distance education ) in the Deemed University . 

(5 ) Deemed University shall have at least one affiliated college out of the 
Maharashtra state . 


(6 ) A certificate from either Directorate of Higher Education or Directorate of 
Technical Education that conditions above ( 1 ) to (5 ) are fulfilled , shall have been 
submitted ." 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH SABALE , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


